मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर 
यांचे न्यायालयीन आदेझ्ानुसार 
नुकसानभरपाई अदा करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीओटी ०९१५/प्र.क्र.११६/१५/तुरूंग-३ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २१ मे, २०१५ 

वाचा - 

१) मा. उच्च न्यायालय, बॉम्बे, नागपूर खंडपीठ येथे दाखल अपील क्र. ३८०/२००६ व 

क्रिमिनल अपील क्र. ८८/२०१५ प्रकरणीचे दिनांक ३ मार्च, २०१५ रोजीचे आदेशा 

२) शासन निर्णय क्रमांकः सीओटी ०९१५/प्र.क्र. ११६/१५/तुरूंग-३, दिनांक: १२ मे, २०१५ 
प्रस्तावना - 

मा. उच्च न्यायालय, बॉम्बे, नागपूर खंडपीठ येथे दाखल क्रिमिनल अपील क्र. ३८०/२००६ व 
क्रिमिनळ अपील क्र. ८८/२०१५ प्रकरणी संदर्भ-१ अन्वये अपीलकर्त्या रमा नारायण जोगदंड व 
सावित्रीबाई नारायण जोगदंड यांची निर्दोष मुक्तता करून मा. न्यायालयाने सावित्रीबाई जोगदंड हिस 
कारागृहातून तात्काळ मुक्‍त करण्याचे व रमा जोगदंड हिचे जामीनपत्र रद्द करण्याचे आदेशा देताना 
दोन्ही स्त्री बंदींच्या नावे राष्ट्रीकृत बँकेत खाते उघडून त्यांना प्रत्येकी रू. १,५०,००/- ची नुकसानभरपाई 
देण्यासंबंधी राज्य शासनास दिलेल्या सूचनेस अनुसरून सदर बंदींना भरपाई रक्‍कम देण्याबाबतचा 
शासन निर्णय संदर्भ-२ अन्वये शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. उपरोक्त 
शासन निर्णयामध्ये नुकसानभरपाई अदा करण्यासाठी होणा-या खर्चासाठी आवश्‍यक लेखाशीर्ष नमूद 
नसल्याने सदर लेखाशीर्ष निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

मा. न्यायालयाच्या आदेशान्वये अपीलकर्त्या रमा नारायण जोगदंड व सावित्रीबाई नारायण 
जोगदंड यांना भरपाई देण्यासंबंधीचे आदेश यापूर्वीच संदर्भ-२ अन्वये शासन स्तरावरून निर्गमित 
करण्यात आले आहेत. 

संदर्भ-२ मध्ये नमूद आर्थिक मोबदल्यावरील खर्च मागणी क्र. बी-५, मुख्य लेखा शीर्ष २०५६, 
तुरूंग (००) १०१-"तुरूंग (00) (०२) जिल्हा तुरूंग (२०५६००४४) ५०, इतर खर्च (दत्तमत) या 
CURIS सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओटी ०९१५/प्र.क्र.११६ /१५/तुरूंग-३ 


सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, 
अ.क्र. २, नियम क्र. ७ नुसार प्रशासकीय विभागास प्राप्त वित्तीय अधिकारात निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०५२११६०९०७५३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 
D e e a k Deepak Keshav Jadiye 
(2 DN: CN = Deepak 
Keshav Jadiye, C = IN, 
Ke S h av S = Maharashtra, O = 
Govt. of Maharashtra, 
. OU = Home Department 
J ad | y e Date: 2015.05.22 
12:15:28 +05'30' 
दीपक जडीये 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. अपर पोलिस महासंचालक व पोलिस महानिरीक्षक (कारागृह), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. महाळेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पूर्व विभाग, नागपूर 

५. पोलिस अधीक्षक, यवतमाळ 

६. अधीक्षक, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

८. वित्त विभाग (व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई 

९. गृह विभाग (बीयुडी-१), मंत्रालय, मुंबई 

१०.गृह विभाग (तुरूंग-२), मंत्रालय, मुंबई 

११.निवडनस्ती (तुरूंग-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


